महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम सन 
२०१३-१४ मधील तंटामुक्‍त गावांची नावे 
घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तंमुगा-०११५/प्र.क्र-०२/पोल-१५ 
गृह विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक: १८ एप्रिल, २०१५ 


वाचा :- 
१ शासन निर्णय क्रमांक तंमुगा-०११५/प्र.क्र-०२/पोल-१५, दि. १८ मार्च, २०१५ 
२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. यांचे पत्र क्र. पोमसं/४०/९०६९/मगातंमुगा- 
जि.बा.मु./४४/२०१४ दिनांक ९/४/२०१५. 
शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधिन अ.क्र. १ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील पृ.क्र. ३ मध्ये 


अ.क्र. ६ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील “येळपने” व नेवासा तालुक्‍यातील 


“अंमळनेर” या गावांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ७ (पुरस्कारासाठी पात्र/अपात्र किमाण गुण १५०) मध्ये 


“अपात्र* असे नमूद केले आहे. त्या ऐवजी “पात्र” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१५०३१११५२५४३८२२९ असा आहे. हा SATS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ramdas 


Sahebrao Kh 
R a aa d as DN: CN pore tees 


Khomane, C = IN, S = 
S a h e b rao Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Desk 
fficer 


K h omane Bie 2015.05.05 11:06:56 


+05'30' 
(रा. सा. खोमणे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तंमुगा-०११५/प्र.क्र-०२/पोल-१५ 


३. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, (गृह),मंत्राळय, मुंबई. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

qo, संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१३. सर्व परिक्षेत्रांचे विशोष पोलीस महानिरीक्षक 

१४. सर्व जिल्हाधिकारी 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१७. सर्व पोलीस अधिक्षक 

१८. सर्व उपविभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत) 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकीत प्रती आपल्या 
नियंत्रणाखालील संबंधित मंडळ अधिकारी, तलाठी, पोलीस पाटील यांना 
पोहचविण्याची व्यवस्था करावी.) 

१९. सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी (पोलीस अधिक्षक यांचे मार्फत) 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकीत प्रती आपल्या 
नियंत्रणाखालील संबंधित पोलीस ठाणे, संबंधित ग्रामपंचायतींना पोहचविण्याची 
व्यवस्था करावी.) 

२०. संबंधित गटविकास अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत) 

२१. संबंधित तहसिलदार (जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत) 

२२. वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. अवर सचिव (अर्थसंकल्प-१), गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. निवडनस्ती पोल-१५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


